राज्यातील कृषि विद्यापीठांतर्गत शिकविण्यात 
येणाऱ्या अभ्यासक्रमांना व्यवसायिक अभ्यासक्रम 
म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईबीसी २०१८/प्र.क्र.१३(भा-८)/शिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जुले, २०२१. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, कृषि पश्युसवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्यव्यवसाय विभाग, क्र. APT 
१०१९/प्र.क्र.9६/७-अ,दि. ०५/०३/२०२० 
२) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे यांचे पत्र क्र. विजाभजसं/६०५ 
अभ्यासक्रम बैठक/ २०२०/पुणे/८३४, दि. १८/०८/२०२० 


प्रस्तावाना:- 


माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने राज्यातील लाभ, आर्थिक सहाय्य आणि सेवा यांचे वितरण करण्यासाठी थेट 
लाभ हस्तांतरण (महा-डिबीटी) ही एकमेव राज्यस्तरीय प्रणाली सन २०१८-१९ पासून विकसित केली असून, 
त्यासंदर्भातील कार्यपध्दती संदर्भीय दि. १२/१०/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेली आहे. त्यानुसार 
सदरहू प्रणालीवर पहिल्या टप्प्यात ६ विभागांच्या ३९ शिष्यवृत्ती/ फ्रि-शेपच्या योजना राज्य डिबीटी आणि सेवा 
प्रणालीवर कार्यान्वित करण्यात आलेल्या असून, सदर योजनांची अंमलबजावणी राज्यात सुरु करण्यात आली 
आहे. 


२. वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, दि.०५/०३/२०२० अन्वये वित्त विभागाच्या 
सहमतीने कृषि विद्यापीठातर्गत येणाऱ्या अभ्यासक्रमांना व्यवसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित करण्यात आलेले 
आहे. तसेच वाचा क्र. २ अन्वये दि. १८/०८/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांनी उक्त नमूद अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती, फ्रिशिप देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी 
पाठविला आहे. त्यानुषंगाने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिनस्थ विजाभज, इमाव व विमाप्र 
प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती/शिक्षण फी, परीक्षा फी, निर्वाह भत्ता प्रतीपुर्तीच्या योजना राज्य डिबीटी 
आणि सेवा प्रणालीवर कार्यान्वित करण्यासाठी मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, दि.०५/०३/२०२० अन्वये वित्त विभागाच्या सहमतीने कृषि 
विद्यापीठातर्गत येणाऱ्या अभ्यासक्रमांना व्यवसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने 
सोबत जोडलेल्या “विवरणपत्र - अ” मधील अभ्यासक्रमांसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिनस्थ 
विजाभज,इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती/शिक्षण फी, परीक्षा फी, निर्वाह भत्ता प्रतीपुर्तीच्या 
योजना महाडिबीटी आणि सेवा प्रणालीवर कार्यान्वित करण्यासाठी व सदर रक्‍कम अदा करण्यास सन २०२१-२२ 
या शैक्षणिक वर्षापासून मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि या झासन निर्णयात उल्लेखित अभ्यासक्रमांना 
पुर्वलक्षीप्रमाणे कोणताही फायदा अनुज्ञेय राहणार नाही. सदर शासन निर्णय wad शासकीय कृषि विद्यापिठांतर्गत 
येणाऱ्या महाविद्यालयातील १० अभ्यासक्रमांना लागू राहील. 


२. सदर हासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. १८३/ 
व्यय-१४, दि.०४/०६/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईबीसी २०१८/प्र.क्र.१३(भा-८)/शिक्षण 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०७२७१५२९००८२२२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JAGTAP AJIT "निरा वय 


= Maharashtra, 0 = Government Of 
Maharashtra, OU = OTHER BACKWARD 

RAM E S H BAHUJAN KALYAN DEPARTMENT 
Date: 2021.07.27 15:39:57 +05'30' 


(अजित जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सोबत- विवरणपत्र-अ 


) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

) ALAA मा.राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अमुस/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्री मंत्रालय विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

) AGA, PATH ea, ASRS राज्य,पुणे. 

) संचालक, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हाधिकारी,महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व मुख्य कार्याकरी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे. 

सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व सहायक आयुक्‍त,समाजकल्याण. 

निवडनस्ती (शिक्षण). 


११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 


See oe ककल. IST आर. CW 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र अ 


शासन निर्णय क्र. ईबीसी 2018/प्र.क्र.13(भाग-8)/शिक्षण, दि. 27 जुले, 2021 सोबतचे ''विवरणपत्र - अ" 


Sr.no. |Course Name Duration| Duration |Profess |Course |Is Is Freeship |Cource Name as per Duration |Duration |Profess |Course |Is Is Freeship 
(year) | (Month) jional /group {Scholarship |Eligible MCEAR Eligible (year) (Month) |ional /group {Scholarship — |Eligible 
Yes/No Eligible Yes/No Eligible 
Yes/No Yes/No 

1 bachelor of Business 4 48 No A Yes Yes bachelor of Business 4 48 Yes A Yes Yes 
Administration (Agriculture) Administration (Agriculture) 
B.B.A.(Agri)/ bachelor of B.B.A.(Agri)/ bachelor of 
Science(Honours)(Agri Science(Honours)(Agri 
Business Management)-B.Sc Business Management)-B.Sc 
(Hons) ABM (Hons) ABM 

2 Master of Science (Agriculture) |2 24 No शि Yes Yes Master of Science (Agriculture) |2 24 Yes a Yes Yes 
M.Sc (Agriculture) M.Sc (Agriculture) 

3 Master of Science (Horiculture) |2 24 No शि Yes Yes Master of Science (Horiculture) |2 24 Yes | Yes Yes 
M.Sc.(Horiculture) M.Sc.(Horiculture) 

4 Master of Science (Foresty) 2 24 No १ Yes Yes Master of Science (Foresty) 2 24 Yes P| Yes Yes 
M.Sc.(Foresty) M.Sc.(Foresty) 

5 Master of Fisheries Science- 2 24 No शि Yes Yes Master of Fisheries Science- ।2 24 Yes शं Yes Yes 
M.F.SC (Fisheries Scienc) M.F.SC (Fisheries Scienc) 

| Master of Science (Agriculturel |2 24 No Cc Yes Yes Master of Science (Agriculture |2 24 Yes षि Yes Yes 
Biotechnology)- M.Sc. Biotechnology)- M.Sc. 
(Agriculturel Bio-Technology) (Agriculture Bio-Technology) 

7 Master of Technology 2 24 No ति Yes Yes Master of Technology 2 24 Yes | Yes Yes 
(Agriculturel Engineering)- (Agriculture Engineering)- 
M.Tech. (Agriculturel M.Tech. (Agriculture 
Engineering) Engineering) 

M.Sc.(Hons.) Master |2 24 No शि Yes Yes M.Sc.(Hons.) Master |2 24 Yes | Yes Yes 
of Science (Home Science) of Science (Home Science) 

शि Master of Science (Post Harvest 2 24 No ति Yes Yes Master of Science (Post 2 24 Yes i Yes Yes 
Management) M.Sc.(Post Harvest Management) 
Harvest Management) M.Sc.(Post Harvest 

Management) 

10 Master Business Administration |2 24 No शि Yes Yes Master Business 2 24 Yes | Yes Yes 

(Agriculture)- M.B.A.(Agri) Administration (Agriculture)- 
M.B.A.(Agri) 


JAGTAP AJIT 


RAMESH 


Digitally signed by JAGTAP AJIT RAMESH 
DN: CN = JAGTAP AJIT RAMESH, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = OTHER BACKWARD 
BAHUJAN KALYAN DEPARTMENT 

Date: 2021.07.27 15:40:13 +05'30" 


(अजित जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


